RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 
Reg . No . MH/ MR/ South- 345 / 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३- २९ , २०१४ /माघ ३ -९, शके १९३५ 


[ पृष्ठे १६,किंमत : रुपये १४. ०० 


काशन 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


पोलीस अधीक्षक , कार्यालय ठाणे ग्रामीण यांजकडून 


___ आदेश 


क्रमांक जिविशा/ टे- १३ / सण-उत्सव / २०१४ /१०९ . - ज्याअर्थी, 
पोलीस निरीक्षक , मुरबाड पोलीस ठाणे यांनी माझे असे निदर्शनास 
आणून दिले की , मुरबाड पोलीस ठाण्याचे हद्दीत दरवर्षीप्रमाणे मौजे 
म्हसा गावी दिनांक १६ जानेवारी २०१४ रोजी पासून म्हसोबा देवाची 
यात्रा सुरू होत असून सदरची यात्रा ही सतत ७ ते ८ दिवस चालू 
असते . सदर म्हसा यात्रेत ७ ते ८ लाख भाविक व यात्रेकरू यात्रेकरिता 
येत असतात . सदर ठिकाणी मोठ्या स्वरुपाचा बैल बाजार , घोंगडी , 
ब्लॅकेटचा बाजार देखील भरत असतो. 
___ मुरबाड, म्हसा कर्जत हा रस्ता एकपदरी असून सदर यात्रेच्यावेळी 
भविकांच्या वाहनांची देखील गर्दी होत असते. तसेच सदर रस्त्याने 
जड वाहने ( उदा. ट्रक , ट्रेलर , वेगैरे ) देखील वाहतूक करत असतात . 
म्हणून सदर यात्रेच्या कालावधीत यात्रेसाठी जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना 
धोका , अडथळा किंवा गैरसोय टाळण्याकरिता मुंबई पोलीस कायदा 
सन १९५१ चे कलम ३३( १) ( ब ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करण्यास 
सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी मी , अनिल कुंभारे, पोलीस अधीक्षक , ठाणे ग्रामीण मला 
मुंबई पोलीस कायदा सन १९५१ चे कलम ३३(१ ) ( ब ), मोटार वाहन 
कायदा १९८८ चे कलम ११६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून आदेश देत आहे की , 

मुरबाड येथील म्हसा नाकावरून म्हसा व कर्जतकडे जाणारी जड 
वाहनांची वाहतूक बंद करून त्या ऐवजी सदरची जड वाहने मुरबाड 
बारावी डॅम , बदलापूरमार्गे वळविण्यात यावी , तसेच कर्जत जिल्हा 


रायगडकडून म्हसाकडे येणारी जड वाहनांची वाहतूक बाटलीची वाडी 
येथून बंद करून ती कुळगाव बदलापूरमार्गे वळविण्यात येत आहे. 

सदरचा प्रतिबंधक आदेश हा दिनांक १४ जानेवारी २०१४ ते 
दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत १२ दिवसासाठी जारी राहील . 
त्याबाबत कोणाची ही काही हरकत अथवा सूचना असल्यास त्या 
लेखी स्वरुपात पोलीस निरीक्षक , मुरबाड , उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी , मुरबाड / पोलीस उप अधीक्षक वाहतूक कार्यालय काशिमिरा 
येथे पाठवावे. तसेच याबाबत काही सूचना व आक्षेप प्राप्त न झाल्यास 
सदरचा आदेश पुढे अमंलात राहील . 

सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश पोलीस वाहने, अग्निशमक दलाची 
वाहने , रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू 
होणार नाही. 

वरील नमूद अटीचा भंग केल्यास पोलीस कायदा कलम १३१ 
अन्वये आदेशाचे उल्लंघन करणारा इसम कारवाई पात्र राहतील यांची 
सबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्यानिशी 
दिलेला आहे. 


ठाणे ( ग्रामीण ), 
दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . 


अनिल कुंभारे, 
पोलीस अधीक्षक , 
ठाणे ग्रामीण . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०१४ /माघ ३ - ९ , शके १९३५ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS ), BRIHAN 

MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/640 (01)/ 2014 . — Commissioner of 
Police , Brihan Mumbai. Order under Clause (u ) 
of sub - section ( 1) of section 33 of the Bomby 
Police Act, 1951 (Bom . XXII of 1951) Directions 
for use of fire work in the City of Brihan Mumbai. 
In the City of Mumbai and its suburbs , and 
whereas it is noticed that fire work mostly and 
frequently are used in streets , public places , near 
hospitals causing inconvenience , annoyance , risk , 
danger or damage to the resident, passers by or 
passengers travelling in vehicles , in the vicinity . 

Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred upon me by clause ( u ) of sub - section ( 1 ) 
of section 33 of the Bombay Police Act, 1951 
( Bom . XXII of 1951), read with sub -section ( 2 ) of 
section 10 of the Bombay Police Act, 1951 (Bom . 
XXII of 1951) I, K . G . Patil, Deputy Commissioner 
of Police (Operations ), Brihan Mumbai hereby 
make the following orders : 

( 1 ) This order is effective during the period 
from 11th January 2014 to 9th February 2014 
(Both days inclusive ). 

(2 ) No person shall burn or set of or throw a 
firework or send up a fire balloon or rocket or 
upon or within street or building in Brihan 
Mumbai : 

(a ) Tadtady ( also called tartary , putputy , 
martinicas, chitals, etc ). It contains yellow 
phospherous , a highly poisonous substance , if 
accidentally swallowed by a child may prove 
fatal. 

(6 ) Thrown Down (Apti Bar ). 
(c ) Cork Amorces . 

(d ) Big Crackers which exceed 21 gram in 
weight, 3.8 cms. In length and 1.99 cms. In a 
diameter . 

(e ) Ukhali Daru . 

(f) Maroons, which exceed 10 cms. in length 
and 2 .5 cms. In a diameter . 

(g ) Garland of crackers exceeding 20 feets. 

(h ) Any other firework that is likely to 
generate big fire shuttering noise . 


( 3 ) No person shall display fireworks between 
10 - 00 p .m . to 6 - 00 a .m . at any place . 

(4 ) No person shall display fireworks in the 
silence zones , which include Hospitals , 
Educational, Institutions, Courts etc . within it s 
surrounding area of 100 meters . 

(5 ) No person will produce /sale /display the fire 
crackers known as Big crackers which is likely to 
generate noise level exceeding 125 decibels at a 
distance of 4 meters from the point of bursting. 

(6 ) No person shall display chain crackers 
(malas) which may generate noise level exceeding 
105 decibels. 

(7 ) It is ordered that no person in or upon any 
street or public place in Brihan Mumbai during 
the above period shall ignite any fireworks or 
exhibit any burning fireworks so as to cause an 
injury or harm to any persons . 

(8 ) I further direct that this order be published 
by affixing copies thereof in conspicuous places. 

(9 ) Whoever contravenes the provisions of 
clause ( u ), sub -section ( 1 ) of section 33 of the 
Bombay Police Act, 1951 is liable to be punished 
u /s. 133 (i) with imprisonment for a term which 
may extend to Eight days or with fine which may 
extend to Rs. 1250 (Rupees One Thousand Two 
Hundred Fifty ) or with both . 

Given under my hand and seal this 8th January 
2014 . 


K . G . PATIL 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३- २९, २०१४ / माघ ३- ९, शके १९३५ 


३ 


1DUL 


आहे. 


नगरविकास विभाग 

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या 

अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०१४ 

कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 
अधिसूचना 

( १) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

( २ ) सह संचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण 
क्रमांक टीपीएस . १२१२ / १३३६ / प्र. क्र . ६५ / १३/ नवि- १२. -ज्याअर्थी, भवन , नवी मुंबई. 
ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 

( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, जिल्हा ठाणे . 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र 

४ . सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 

____ www. maharashtra. gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
“ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम 
३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस . १२९७ / १३१९ / प्र. क्र . १४८ /९७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
१९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 

संजय वि . पवार, 
आला आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर 

कार्यासन अधिकारी. 
१९९९ पासून अंमलात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्र . २४ , क्षेत्र URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
१४०००. ०० चौ . मी . रिक्रिएशनल ग्राऊंड याकरिता आरक्षित आहेत . 

Mantralaya, Mumbai 400 032 , 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला 

dated the 6th January 2014 
आहे. ) ; 

NOTIFICATION 
___ आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख 

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 
“ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे. ) उक्त 

1966 . 
अधिनियमातील कलम ३७( १) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करून उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा नाट्यगृह आणि 

No. TPS. 1212/ 1336/CR-65 /13/ UD- 12. - Whereas, 
संप व पंप हाऊस याकरिता आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव दिनांक 

the Revised Development Plan of the City of 
५ नोव्हेंबर २०१२ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला 

Thane (hereinafter referred to as “ the said 
आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल " असा करण्यात 

Development Plan " ) has been sanctioned by the 
आला आहे. ) ; 

Government in the Urban Development 

Department , under section 31 ( 1 ) of the 
___ आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 

1966 , ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) 
फेरबदल काही बदलासह व अटीसह मंजूर करणे आवश्यक आहे . 

vide Notification No. TPS . 1297/ 1319 / CR- 148/97/ 
असे शासनाचे मत झाले आहे . 

UD- 12 , dated 4th October 1999 ( hereinafter 
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे 

referred to as “ the said Notification ” ) and has 
पोट -कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर 

been come into force with effect from the 22nd 
करून शासन उक्त फेरबदल प्रस्ताव काही बदलासह मंजूर करीत 

November 1999 ; 
आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद 

And whereas, in the said Development Plan , 
समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

an area admeasuring 14000 sq .mt. is reserved 

for RecreationalGround as Site No. 24 (hereinafter 
नोंद 

referred to as “ the said Reservation ") ; 
___ “ ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेमधील आरक्षण क्र . २४ 

And whereas , Thane Municipal Corporation 
रिक्रिएशनल ग्राऊंड हे आरक्षण वगळण्यात येत आहेत आणि 

(hereinafter referred to as “ the said Corpora 
वगळलेल्या क्षेत्राखाली जमिनीपैकी भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 

tion ” ) after following the legal procedure under 
१३०० चौ . मी . क्षेत्र आ .क्र . २४ - अ अन्वये “ संप व पंप हाऊस " 

sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act, has 
व उर्वरीत १२७०० चौ. मी . क्षेत्र आ . क्र . २४ - ब अन्वये “ नाट्यगृह " 

submitted a proposal for modification in the said 
याकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे . विकास नियंत्रण 

Development Plan so as to delete the said 
नियमावलीनुसार आवश्यक खुल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त २५ टक्के खुले 

Reservation and to reserve the land so released 
क्षेत्र आरक्षण क्र . २४ - ब “ नाट्यगृह ” यामध्ये ठेवणे आवश्यक 

for “ Drama Theatre and Sump and Pump 
राहील. या दोन्ही आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण ठाणे महानगरपालिका 

House ", vide letter dated 5th November 2012 

( hereinafter referred to as “ the said Modification ") ; 
__ _ २. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


राहील . ” 


भाग एक ( को . वि . पु.) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २९, २०१४ / माघ ३ - ९ , शके १९३५ 


And whereas , after making necessary enquiries 
and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the 
Government is of the opinion that it is necessary 
to sanction the said modification with some 
changes and conditions. 

Now therefore , in exercise of the powers 
conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of 
the said Act, the State Government hereby 
sanctions the said modification proposal with some 
changes as described below : 

In the Schedule of modifications appended 
with the said Notification after the last entry , the 
following new entry shall be inserted viz. : 

ENTRY 
___ “ The — Site No. 24. — Recreational Ground 
under the sanctioned Development Plan of Thane 
is deleted and out of the land so released , an area 
admeasuring 1300 . 00 sq.mt. is reserved for 
· Sump and Pump House , as Site No. 24 - A and 
the remaining area, admeasuring 12700 . 00 sq . mt . 
is reserved for “ Drama Theatre ", as Site No . 24 
B , as shown on part plan , with Thane Municipal 
Corporation as the Appropriate Authority for 
both the reservations. 25 % Open Space, excluding 
the mandatory Open Space as per the 
Development Control Regulations, shall be kept 
in the reservation for — Drama Theatre, Site No . 
24 - B . " 

2 . The date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette is fixed 
as the date of coming into force of this sanctioned 
modification . 

3. The said sanctioned modification shall be 
made available for inspection by the General 
Public during office hours on all working days at 
the following offices for a period of one month : 

( i ) The Commissioner, Thane Municipal 
Corporation , Thane. 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , 
Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

(iii) The Assistant Director of Town Planning , 
Thane Branch, Thane. 

4 . This notification shall also be published on 
the Government website at www .maharashtra . 
gov.in. 

By order and in the name of 

the Governor of Maharashtra , 


जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ६१०८ / २०१३. - श्री . शि . म . गौरगोंड, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, माणगाव यांना 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ ते २५ ऑक्टोबर २०१३ अशी ५ 
दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या 
रविवारच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१३ व २७ 
ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला 
जोडून तसेच दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . शि . म . गौरगोंड , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
माणगाव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
____ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . शि . म . गौरगोड , हे जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, माणगाव या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . शि . म . गौरगोंड, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालय जावक क्रमांक २१९५, दिनांक १० जून २०१३ रोजीच्या 
स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


अलिबाग , 


य . ग्या . चावरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, 
रायगड - अलिबाग. 


दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३.. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एफएस / आयएनडी / आय / ९८१/ २०१३. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , यश महिला औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., रूम नं . १४ / ४/ १२, टिळकनगर , जकेरीया 
बंदर रोड, शिवडी, मुंबई ४०० ०१५ . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) याच्या 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे आहे. 


SANJAY V . PAWAR , 

Section Officer. 


संजय आ . गाडेपाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था एफ / एस विभाग , 

मुंबई . 


मुंबई . 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३- २९ , २०१४ / माघ ३- ९, शके १९३५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ३५ / सन २०१४ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे आधारे कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत 
येत आहे : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 
नाव व पदनाम 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
कालावधी व दिनांक 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी नाव व 

पदनाम 


सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा / 
दिनांक (कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ४ ) 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ 

रोजीचा. 


( ३ ) 


श्री . व्ही . बी . कांबळे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, गुहागर. 


दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ 
रोजीची एक दिवसाची 

परिवर्तीत रजा . 


कु . एस . एस . जाधव, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, 


चिपळूण. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी कार्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

म. दि . केसकर , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १ जानेवारी २०१४ . 

रत्नागिरी. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफएस / एचएसजी/ टीसी / ९२११ / २०१३ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , अशोक टॉवर को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सी . एस.नं . ६३ / ७४ आणि १०७, शिवडी परेल 
डीव्हीजन , डॉ . बी . ए. रोड, परेल, मुंबई ४०० ०१२. ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उपरोक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण । 
संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू -एफएस / एचएसजी/ टीसी/ ९०८९ / २०१२. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , मुठलिया रेसिडेन्सी को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , सी . एस.नं . २ / १२६, परेल शिवडी डीव्हीजन , 
दत्ताराम लाड मार्ग, काळाचौकी , मुंबई ४०० ०३३. ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उपरोक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ६ मे २०१३ . 


संजय आ . गाडेपाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग , 

मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०१३. 


बजरंग जाधव , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , 

मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३- २९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९३५ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक . सनि / अंबरनाथ / बी - २/ मानव पार्क / १२४७/ सन २०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १६ मधील तरतुदीनुसार मी , एल. एस . लष्कर , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, मानवपार्क 
फेज दोन, को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ६४ , हिस्सा नं . २, मानवपार्क चर्चसमोर , रमेशवाडी, बदलापूर ( प.), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे 
तिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी/(टीसी)/ १३१९६/ २००१-२००२/ सन २००१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २००१ असा असून या संस्थेमधून 
खालीलप्रमाणे संस्था स्वतंत्र विभाजीत करून दिलेल्या विभाजनाबाबतच्या योजनेनुसार संस्थेचे विभाजन करीत आहे : 

विभाजनाची योजना 


अ.क्र . 


संस्थेचे नाव 


इमारतीचा 
(विंगचा ) समावेश 


सभासद 
संख्या 


मूळ संस्था : 
मानवपार्क , फेज दोन , को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ६४ , 

२ इमारत 
हिस्सा नं . २, मानवपार्क चर्चसमोर, रमेशवाडी, बदलापूर (प .), 
ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे 
विभाजित व नवीन प्रस्तावित संस्था : 
मानवपार्क फेज, आठ, को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ६४ , 

१ इमारत 

४० 

४० 
हिस्सा नं . २, मानवपार्क चर्चसमोर , रमेशवाडी, बदलापूर (प .), 

ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे 
वरील सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० व नियम , १०६१ नुसार नोंदणी करण्यात येऊन व त्यांना स्वतंत्र नोंदणी 
क्रमांक देण्यात येतील. 

सभासदत्व. - १ . मूळ संस्था मानवपार्क फेज दोन, को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ६४ , हिस्सा नं . २, मानवपार्क चर्चसमोर , रमेशवाडी, 
बदलापूर ( प. ), ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे या संस्थेच्या सर्व भागधारक रहिवासी व प्रस्तावित . विभाजीत इ. झालेल्या संस्थेचे सभासद वरीलप्रमाणे 
त्या संस्थेचे सभासद झाल्याचे मानण्यात येईल . 

२. कार्यक्षेत्र . - उपरोक्त नव्याने नोंदणीकृत होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे त्या संस्थेची इमारत व प्लॉटच्या भागापुरते मर्यादित राहील . 

३. संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी. - नवीन नोंदणीकृत होणाऱ्या ( विभाजीत झालेल्या ) संस्थांचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था वर्गीकरण व 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे राहील . सदर संस्थासाठी आदर्श उपविधी मंजूर करून देण्यात येतील. त्याप्रमाणे सदर 
संस्थाचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व संस्थेचे मंजूर उपविधीनुसार चालविले जाईल . 

४. व्यवस्थापन . - संस्थेच्या विभाजनांतर अस्तितवात आलेल्या गृहनिर्माण अस्तितवात संस्थाचे व्यवस्थापन हे संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण 
सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा , नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे . हंगामी समितीचा कालावधी 
संपण्यापूर्वी कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही करील व अशा निवडलेल्या 
व्यवस्थापक समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापन कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे . 

५ . कर्तव्य व अधिकार. - उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने ती नोंदणीकृत संस्था 
म्हणून समजली जाईल. त्या संस्थाना मंजूर करून देण्यात येणाऱ्या आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या असतील उपरोक्त 
विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व मंजूर उपविधीनुसार त्यांचे आर्थिक लेखे व 
नोंदवह्या व संबंधीत कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधीत अधिकारी निर्देशित करील त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या 
भाषेमध्ये ठेवतील . 

६. सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन . - उपरोक्त नव्याने नोंदण्यात येणाऱ्या विभाजित संस्थेमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्यांची 
खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल : 

( १) मोकळी जागा . - संस्थेच्या आवारात मोकळी जागा , ड्रेनेज, कॉमन स्ट्रीट लाईट व सार्वजनिक सोसायटी कार्यालय इ. बाबत सही संस्था 
नोंदणीकृत झाल्यानंतर परस्पर विाचरविमय करून निर्णय घ्यावा . 

( २) प्रवेशद्वार. - सध्या संस्थेच्या दोनही इमारतीसाठी (विंगसाठी) मुख्य प्रवेशद्वार व प्रत्येक इमारतीसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वारा वापरात आहेत . 
( ३ ) कन्वहेंन्स डीड . - कन्वहेंनस डीडबाबत दोनही संस्था नोंदणीकृत झाल्यानंतर परस्पर विचार करून निर्णय घेतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९ , २०१४ / माघ ३ - ९, शके १९३५ 


( ४ ) कागदपत्रे व दत्तऐवज . - मूळ संस्था मानवपार्क फेज दोन को ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ६४ , हिस्सा नं . २, मानवपार्क 
चर्चसमोर , रमेशवाडी , बदलापूर ( पश्चिम), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे या नोंदणीकृत दस्तऐवज उपविधी येणी व देणी नवी संस्थेमध्ये वर्ग झाल्यावर 
विभाजित संस्थेचे व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरित करण्यात येतील . ज्या धारिका व कागदपत्रे विभाजित संस्थेशी सामाईक असतील व आवश्यक 
असतील तर ती संस्थेने आपापल्या स्तरावर स्वतंत्र ठेवावीत . उपविधीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समिती कागदपत्रे व दत्तऐवजांची 
मालकी स्विकारेल . त्यानंतर नवीन संस्थांचे कागदपत्र व दस्तऐवज व हिशोबांची पुस्तके ठेवणे इ. संबंधीत संस्थांचे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल 
व जबाबदार राहतील . 

( ५ ) मालमत्ता व हस्तांतरण. - संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९०८ मध्ये नमूद केले असले तरीही 
मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थांची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मालमत्ता दायित्वे नवीन संस्थेच्या नाव घेण्याबाबत पुरेसे अभिहस्तांतरण 
असोसिएशन संस्थेस करण्यात येईल व त्यासाठी मूल संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नावे हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता नाही . 

( ६) वाद . - विभाजनाचे आदेशाची अंमलबाजवणीसंबंधी काही वाद निर्माण झालेस त्यासंबंधी खालील सही करणार यांचेकडे निर्णयासाठी 
येईल . व त्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहील . व तो सर्वांना बंधनकारक राहील . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी देणेत आला आहे. 


एल. एस . लष्कर, 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१३. 

सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मंबई /जिऊनि -१/ का . क . १५६ / जनसेवा के . सो . /५७१० / २०१३. - महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं . वि . टिकुळे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर 
या अधिसूचनेद्वारे जनसेवा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सो. लि ., ४५७/ ९, मौलान आझाद रोड, चावी छाप बिल्डिंग, गोल देवळाजवळ , मुंबई ४०० ००४ , 
या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), ( १० ), 
( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ) , ( १२), ( १३), ( १४ ), (१५), ( १७ ), (१८ ) , 
( १९ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कर्जवसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार 
राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी जनसेवा को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सो . लि ., ४५७/ ९, मौलान आझाद रोड, चावी छाप बिल्डिंग , गोल 
देवळाजवळ , मुंबई ४०० ००४ , या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य संस्थेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच 
ठरवून दिलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये, याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू 
झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे 
चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा 
जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) 
वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री. पी . डी. भोईर 


विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


ही अधिसूचना आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ . 


चंद्रकांत वि . टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९, २०१४/ माघ ३ -९, शके १९३५ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिऊनि -१ / का . क . १५६ / मुं. ना . सह . पतसंस्था / ५७५० / २०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) 
शहर या अधिसूचनेद्वारे मुंबई नागरिक सहकारी पतसंस्था मर्या., दु. नं . ४ , सदगुरू सदन , अनंत मालवणकर मार्ग, लाल मैदानासमोर , लालबाग , 
मुंबई ४०० ०१२ . या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ) , 
( ९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२ ), (१३ ), (१४), (१५ ), ( १७ ) , 
( १८ ), ( १९ ) व ( २० ) तसेच ९१ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करण्यात येत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच 
वसुलीचे अधिकार राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी मुंबई नागरिक सहकारी पतसंस्था मर्या., दु. नं . ४ , सदगुरू सदन , अनंत मालवणकर 
मार्ग, लाल मैदानासमोर , लालबाग , मुंबई ४०० ०१२ या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य संस्थेची वसुली करण्यात 
येऊ नये तसेच , ठरवून दिलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये, याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास 
अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , 
तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य . गे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) 
वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
१ श्री . शांताराम महादेव तुपे संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 
२ श्री . आशिष प्रविण भालेराव 

संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


ही अधिसूचना आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 

चंद्रकांत वि . टिकुळे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर , मुंबई. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४ ) 

( २ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . जिउनिर / प्रशासन / माजी सैनिकनासपसं / अंतिम आदेश / सन २०११, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०११ चा अंतिम आदेश . 

आदेश 
क्रमांक प्रशासन /जिउनिर / माजीसैनिकनासपसं / अव . चार्ज / बदल / सन २०१३ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१०३( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , आर . आर. महाजन, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी 
संस्थेचे वाचले क्र . २ अन्वये केलेल्या अवसायक नेमणूक आदेशांत नियुक्त अवसायक यांचे बदलीचे कारणाने अंशतः बदल खालीलप्रमाणे 
करीत आहे : 
अनुक्रमांक अवसायनातील सहकारी पूर्वीच्या अवसायकांचा हुद्दा 

नवीन अवसायकांचा हुद्दा 
संस्थेचे नाव 
माजी सैनिक नागरी सहकारी श्री . बी . के . आखाडे, सहकारी अधिकारी सहायक सहकारी अधिकारी , 
पतसंस्था मर्या., खेड , 

( श्रेणी-२ ) अधीन , सहायक निबंधक , अधीन , सहायक निबंधक 
ता . खेड, जि . रत्नागिरी. सहकारी संस्था , खेड 

सहकारी संस्था , खेड , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी . 


वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत 
आहे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१३ . 


राजेंद्र महाजन, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २९ , २०१४ / माघ ३- ९, शके १९३५ 


( १) 


( २ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


** 


** 


० . ०७३ 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


* 


*** 


० .००० 


* 


** 


** 


29333333333 


(३ ) 
हे . आर 
० . ००० 
० . २०५ 
० . २०० 
० . १७४ 
०. २०० 
० .३४१ 
०.१३७ 
० . ४१२ 
० . ३१८ 
० . २०० 
० . ५२१ 
० . ००० 
० . १५९ 
० . २४० 
० . ०६६ 
० . ००० 
० . ४०२० 
० .१२६ 
० . ३९७ 
० . १८७ 
० . ५४४ 
० . १६२ 
० . ३४६ 
० .१३७ 
० . ५२४ 
१ . ३८९ 
० . ३५० 
० . ०१५ 
० .०१५ 
० . ०१० 
० . ४६४ 
० . ००० 


* 


** 


कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , 

पेण , जि . रायगड यांजकडून 
क्रमांक खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण / / २०१३ . 
महाराष्ट्र खारभूमी कायदा, १९७९ मधील कलम- ७, उप- कलम (१ ) 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून “ कार्यकारी 
अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण , जि . रायगड , " 
यांनी मौजे “ कुडगाव हरवित, तालुका श्रीवर्धन , जि . रायगड " येथील 
खारभूमी विकास योजना तयार केली असून ती उपरोक्त कायद्यातील 
कलम - ६, उप - कलम ( २ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

योजनेचा मसुदा ( ड्राफ्ट स्किम ) 
(१) योजनेचे नाव . - कुडगाव हरवित खारभूमी योजना, तालुका 
श्रीवर्धन , जि . रायगड . 

(२) योजनेचा उद्देश की , ज्यामुळे पुनःप्रापित क्षेत्राचा फायदा 
करून घेता येईल . - शेतीसाठी . 

( ३) योजनेचा उद्देश. - खाजण क्षेत्र शेतीसाठी आणणेसाठी 

( ४ ) योजनेचे अंदाजे पुनःप्रापित होणारे एकूण क्षेत्र की. 
( अ ) ज्याचा अंतर्भाव परिणामित क्षेत्रात येईल . 
गावाचे नाव खाजगी सरकारी एकूण क्षेत्र 

जमीन जमीन 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

हे . आर हे . आर हे . आर 
कुडगाव १८ .८७८ २३. ९६३ ४२.८४१ 
हरवित २२. २३१ १२.३५० ३४. ५८१ 
एकूण क्षेत्र . . ४१ .१०९ ३६. ३१३ ७७. ४२२ 
( ४ ) ( ब) योजनेअंतर्गत खाजण क्षेत्राचे भूमापन क्रमांक : 
__ गावाचे नाव.- कुडगाव व हरवित तालुक श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड. 
अ.क्र . गट क्रमांक खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र 
(१ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर हे . आर 
० .००० 

०१. २५० 

० .००० 
०. ३७० 

० . ००० 
०. ४९० 

० . ००० 
० . ३२४ 

० . ००० 
० . ३३० 

० . ००० 
० . २८० 

० .००० 
१ . ७८० 

० . ००० 
० .५३० 

० .००० 
२.२७० 

० . ००० 
०. ४५० 

० . ००० 
० . ००० 

०० . ५१० 
१ .८१३ 

० . ००० 
० . २८० 

० . ००० 
० .२४० 

० . ००० 
० .३७० 

० .००० 
२० 

० . ८२० 
भाग एक ( को .वि . पु.) - २ 


० . ००० 
० .००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ०१० 
० . ००० 
० .००० 
०. ००० 
००.१२ 
० .००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० .००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
२२. ००० 


** 


< 


** 


< 


< 


३९७ 


< 


** 


३९८ 


३९९ 


४०० 


४०१ 
४०२ 


० . २९० 


४९ 


Gmsoww. 


एकूण क्षेत्र . . १८ .८७८ २३ . ९६३ 
गावाचे नांव : कुडगाव, तालुका श्रीवर्धन, जि . रायगड 


Iw9vorAAMA2M 


MERO 


orsmx5wovaaar 


२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 


० . ३७४ 
० . ४५० 
० . ३३० 
० . ५७५ 
० . ५२४ 
० . ५९७ 
० .४६० 
० . १९० 
० . ६५५ 
०. ६३५ 
० .०२० 
० . ८०२ 


० .००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


१७ 


० . ००० 


२५३ 


*3 


२५९ 


แร9ง:8๕๕0 


२६० 
२६१ 


% 


:**** 


२७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २९ , २०१४ / माघ ३- ९, शके १९३५ 
(१) ( २) (३) (४ ) ____ (१) (२) ( ३) ( ४ ) 
हे . आर हे . आर 

हे . आर हे. आर 
०. ०८५ ० . ००० 

७ ०. ४९० नाजीमुददीन हुसेन बनवारे 
२५४ २. ०८४ 

० .००० 

८ ०. ३२४ मन्सूर इनायनुल्ला बनवारे 
२५५ ०. ००० १२. ३५० 

वगैरे १५ . 
२५६ २ .८४४ ० . ००० 

० . ३३० नरेंद्र रामशरण भल्ला 
२५७ ० . ६०० ० . ००० 

० .२८० मन्सूर इनायनुल्ला बनवारे वगैरे १५ 
२५८ ० . २६० ० . ००० 

१ . ७८० इस्माईल इब्राहीम बनवारे 
० . २२० ० . ००० 

०.५३० मुमताजबेगम ज . इस्माईल बनवारे 
० . २६५ ० .००० 

२. २७० गुलाम हुसेन इब्राहीम बनवारे 
० . २४९ ० . ००० 

० . ४५० मोजम उमर गिते 
२६२ ० .०३० ० . ००० 

० . ५१० सरकारी आकारी पड 
२६३ ० . ४७५ ० . ००० 

१. ८१३ मन्सूर इनायनुल्ला बनवारे 
२६४ ० . ४७६ ० .००० 

वगैरे १५ . 
२६५ ०. २४० ० .००० 

___ ०. २८० अस्लम इब्राहीम बनवारे 
२६६ ०. २५० ० . ००० 

वगैरे १३ . 
२६७ ० . ०९० ० . ००० 

०. २४० अभिमन्यू नरेंद्र भल्ला 
२६८ ० . ४८० ० .००० 

०. ३७० जान्या हरी पाटील वगैरे ११ 
२६९ ० . ७५१ ० . ००० 

____ ० .८२० धर्मा जानू पाटील 
२७० ० . १०३ ० . ००० 

० .०७३ सरकारी वहाळ 
० . ७५१ ० . ००० 

०. २०५ अ . रज्जाक अलिमिया रईस 
२७२ ०. ६७० ० .००० 

वगैरे ५ . 
२७३ ० . ८४० ० . ००० 

___ ०. २०० मदन लक्ष्मण वेश्वीकर 
२७४ ० . ४९६ ० . ००० 

० .१७४ रामदास कानू पाटील 
२७५ ० . ५१३ ० . ००० 

० . २०० रामदास कान पाटील 
२७६ ० . २५३ ० . ००० 

०. ३४१ महमूद अ. रहीमान अन्वरी 
२७७ ० . २५३ ० . ००० 

वगैरे ५ . 
२७८ ०. ११९ ० . ००० 

० .१३७ गजानन शंकर पोवळे 
२७९ १. ०३२ ० . ००० 

०. ४१२ गोपाळ धर्मा वासकर वगैरे ४ 
२८० / अ १. १३८ ० .००० 

० . ३१८ अ. रशिद अलिमिया दवनाक 
४१ २८० / ब ०. १९७ 

० . ००० 

० . २०० नारायण बाळोजी भुनेसर वगैरे ७ 
२८१ ० . ००० ० . ००० 

०. ५२१ प्रदीप नथुराम वेश्वीकर वगैरे ७ 
एकूण क्षेत्र . . २२. २३१ 

० . ०१० सरकारी आकारी पड । 
१२. ३५० 

० . १५९ लक्ष्मण गणपत वेश्वीकर वगैरे १० 
( ५ ) योजनेमुळे पुर्नप्रापित होणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा : 

० . २४० अनंत लक्ष्मण वेश्वीकर 
सदर नकाशा संबंधित लाभधारक शेतकऱ्याच्या अवलोकनार्थ 

० .०६६ गोविंद लक्ष्मण गोरिवले वगैरे ३ 
तहसीलदार, म्हसळा, जि . रागयड यांचे कार्यालयात ठेवण्यांत आला 

____ ०. १२० सरकारी वहाळ 
आहे. 

० . ४०२ अ . रज्जाक हसन दवनाक 
( ६ ) लाभधारक शेतकरी . 

वगैरे ८ , रईस वगैरे ५ . 

० .१२६ द्रौपदी पांडुरंग गोरिवले 
गावाचे नांव कुडगाव , तालुका श्रीवर्धन , जि . रायगड 

०. ३९७ अ . सलाम रियाजुददीन परकार 
अ.क्र . भूमापन क्षेत्र जमिन मालकाचे नाव 

वगैरे ८ . 
क्रमांक 

०. १८७ द्रौपदी पांडुरंग गोरिवले वगैरे ५ 
( २ ) ( ४ ) 

० .५४४ इस्माईल हसनमिया साठविलकर 
हे . आर 

०. १६२ नाग्या महादू पाटील 
१. २५० ग्रुप ग्रामपंचायत कुडगाव 

० . ३४६ पदमा धर्मा पाटील वगैरे ५ 

० .१३७ नाग्या महाद पाटील 
मसणवटा . 
५ ०.२९० नारायण महादू पाटील वगैरे २ 

४२ ७५ ०. ५२४ अ. सलाम रियाजुददीन परकार 

वगैरे ८ . 
६ ०. ३७० धर्मा कान्या पाटील वगैरे ७ 


**** 


****** 


Now 


६४ 


B58 


० 


www 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३- २९ , २०१४ / माघ ३- ९, शके १९३५ 


(१) 


( २) 


(३) 


( ४) 


___ (१) 


२६ 
२७ 


m< 


हे . आर हे. आर 
४३ ७६ १. ३८९ जानकीबाई सदानंद मेंदाडकर 

वगैरे २ ( म. शा. राखिव वने 

० . २४० हेक्टर ). 
४४ ३९७ ०. ३५० धर्मा कान्या पाटील वगैरे ७ 
४५ ३९८ ० . ०१५ नाग्या महादू पाटील 

३९९ ० .०१५ चिमा चांग्या हांडीफोड वगैरे २ 
४७ ४०० ० . ०१० भानजी नामजी मेंदाडकर 
४८ ४०१ ० . ४६४ नारायण महादू पाटील वगैरे २ 
४९ ४०२ २२. ००० सरकारी खाजण 
एकूण क्षेत्र . . ४२.८४१ 

गावाचे नाव : मौजे हरवित, तालुका श्रीवर्धन , जिल्हा 
रायगड 


२९ 


(२) (३) ( ४ ) 

हे . आर हे. आर 
२६६ ०.२५० शे. महमूद अब्दुला परकार 
२६७ ० .०९० म . सिददीक अ.हमीद परकार 

वगैरे ५. 
० . ४८० मुनाफ अ . अजिज परकार 

वगैरे ८ . 
२६९ ___ ० . ७५१ नथुराम गोविंद पाटील 

( ०. ५८६ हे.) 
सिराजउददीन दाउद दवनाक 

( ० .१६५ हे . ) 
२७० ० . १०३ हरबा नाग्या पाटील 
२७१ ० .७५१ इलिहास म . सईद परकार वगैरे ३ 
२७२ ०. ६७० हरी जाव्या मेंदाडकर वगैरे २ 
२७३ ० .८४० ओवेरा सिददीक परकार 
२७४ ० . ४९६ ऐशाबीबी इब्राहीम दवनाक वगैरे ८ 

०. ५१३ हवाबीबी लतिफ दळवी 

० .२५३ अहमद अब्दला दळवी 
२७७ 

० . २५३ अ. रज्जाक आदम दळवी 
२७८ ०.११९ जमातुल मुस्लीमीन हरवित 
२७९ १.०३२ जैनब अ. रहीमान दवनाक वगैरे २ 
२८० / अ १.१३८ गोवर्धन हरी पाटील वगैरे 
२८० / ब ० . १९७ शबीर दाउद अन्वरी वगैरे २ 
२८१ ० .८५५ रामा धर्मा खारगावकर वगैरे ४ 


२७५ 


२७६ 


*** 


३९ 
४० 


४२ 


3แ 


9 


१ ०. ३७४ नयीम अ. रहीमान परकार 

वगैरे ७ . 
० . ४५० सैफुददीन शे. उमर परकार 
__ _ ०. ३३० मुश्ताक इस्माईल परकार 
७ ०.५७५ सुजाअत अली महमदसैद परकार 

० . ४४० हे . 
जमातु लमुसलमीन- हरवित तर्फे 

अध्यक्ष ०. १०० हे . 
० . ५२४ सज्जादी जहर परकार 
२४६ ०. ५९७ नूरजहां अ. इसाक अ. करीम 

महमूद दळवी वगैरे ७. 
२४७ ० . ४६० सुरय्या कासिम दवनाक 
२४८ ० .१९० शबाना मलीक अहमद दवनाक 
२४९ ०.६५५ मजिद हरवित - वहिवाटदार 

मलीक अहमद युनूस 

दवनाक , शकील उमर अन्वरी 
२५० ०. ६३५ अमिनाबिबी अ. अयुब अन्वरी 
२५१ ० .०२० काशी गोविंद वासकर वगैरे ११ 
२५२ ० . ८०२ चांग्या रामा वासकर वगैरे २ 
२५३ ० .०८५ मदन लक्ष्मण वेश्वीकर 
२५४ २. ०८४ अब्दुला माद करीम दळवी 

वगैरे ८ . 
२५५ १२. ३५० सरकारी खाजण 
२५६ २ .८४४ हमजामिया शे . अल्ली दळवी 

वगैरे २. 
० . ६०० गंगाबाई गोविंद पाटील वगैरे २ 
२५८ ०. २६० जैद असद परकार वगैरे २ 
२५९ ० . २२० लक्ष्मण माया मेंदाडकर वगैरे १२ 
२६० ० . २६५ मधुकर बाळू वासकर 
२६१ ०. २४९ घानू हरी वासकर वगैरे २ 
२६२ ०. ०३० अनुसया राजाराम मोरे वगैरे ३ 

२६३ ०. ४७५ गोजाबाई महादू वासकर 
२४ २६४ ०. ४७६ कान्या महादूदिघीकर वगैरे २ 

२५ २६५ ० . २४० काळया भिकू भांबरकर 
भाग एक ( को .वि.पु.) – २अ 


8&8m 


एकूण क्षेत्र . . ३४. ५८१ 

( ७ ) करण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्याचे काम व देखरेख : मातीकाम , 
मुरूमकाम व, अश्मपटल इत्यादी . 

( ८ ) अंदाजपत्रकीय किंमत : रु . १,१५, ६१,५५० (रु . एक कोटी 
पंधरा लाख एकसष्ट हजार पाचशे पन्नास मात्र ) 

( ९) प्रति हेक्टरी खर्च : रु . १,५०,२५० ( रु. एक लाख पन्नास 
हजार दोनशे पन्नास मात्र ) 

पुढे असेही विहित करण्यात येते की , सदर योजनेतील लाभधारक 
शेतक- यांना काही हरकती उपस्थित करावयाच्या असतील तर त्यांनी 
तहसीलदार , श्रीवर्धन , जिल्हा रायगड यांचेकडे महाराष्ट्र खारभूमी 
विकास कायदा, सन १९७९ च्या कलम ७ उप - कलम ( १ ) अन्वये ही 
मसुदा योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक 
महिन्याच्या आत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध 
झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आंत यापैकी कोणता कालावधी उशीरात 
उशीरा संपणा- या तारखेपूर्वी लेखी कराव्यात . 


२५७ 


:*** 


डी . जी . मानकर , 

कार्यकारी अभियंता, 
खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग , 

पेण- रायगड . 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३- २९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९३५ 
महाराष्ट शार 

कार्यकारी अभियंता, दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग , कुवांरबाव , रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक दरखाभूविविर / रेशा/ ३५३३ / २०१३ . - महाराष्ट्र खारभूमी विकास कायदा, १९७९ मधील कलम- ७, उप - कलम (१) नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग , कुवांरबाव, रत्नागिरी यांनी मौजे करंबवणे, ता . चिपळूण, 
जि . रत्नागिरी येथील खारभूमी विकास योजना तयार केली असून ती उपरोक्त कायद्यातील कलम ७, उप -कलम (१ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत 


आहे . 


क्षेत्र 


( ३ ) 


योजनेचा मसुदा ( ड्राफ्ट स्किम ) 
(१) योजनेचे नाव . - करंबवणे खारभूमी योजना , तालुका चिपळूण , जि. रत्नागिरी . 
( २) योजनेचा उद्देश की, ज्यामुळे पुनःप्रापित होणाऱ्या क्षेत्राचा फायदा करून घेता येईल . - शेतीसाठी . 

( ३) योजनेचा उद्देश. - खाजण क्षेत्र शेतीसाठी लागवडीखाली आणणेसाठी . 
___ ( ४) योजनेचे अंदाजे पुनःप्रापित होणारे एकूण क्षेत्र की . - ( अ) ज्याचा अंतर्भाव परिमाणीत क्षेत्रात होईल. 
गावाचे नाव खाजगी जमीन सरकारी जमीन 

एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर हे . आर 

हे . आर 
मौजे करंबवणे ४९ . ५१६ 

८ . ३५० 

५७.८६६ 
एकूण क्षेत्र . . ४९. ५१६ 

८ . ३५० 

५७.८६६ 
___ ( ४) ( ब) योजनेअंतर्गत खाजण जमीन क्षेत्राचे सर्व्हे नंबर : 
सर्वे खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सर्वे खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सर्वे खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र 
नंबर नंबर 

नंबर 
( १) ( २) ( ३ ) ( १) ( २ ) ___ ( ३ ) (१ ) 
हे. आर हे . आर हे . आर हे . आर 

हे . आर हे . आर 
मौजे करंबवणे 

४०१ 

० . ०८ 
२८४ ० . २०० ३८२ ० . २१० 

४०२ ० . २५० 
२८७ ० . २०० 

३८२/ १ ० . ०१० 

४०३ 

० .१४० 
२८९ ३८२ / २ ० .०१० 

४०४ ० .१२० 
२९२ ० .१३० 

० .०२० 

४०५ 

० . १०० 
२९३ ० .११४ 

० . १३० 

४०६ ० . ०१० 
२९४ ० . ०९० ३८५ ० . ०१० 

४०७ ० .०७० 
२९५ ० . ०८० 

४०८ ० . १०० 
० .३४० ३८८ ० . ४१० 

४०९ / १ ६. ५४० 
२९७ ० . ४७० ३९२/ १ 

४०९ / २ ० . ७३० 
२९८ ० . ५०० ३९२ / २ ०. २१० 

४०९ / ३ ० . ७२० 
२९९ ० . १३० 

३९२ / ३ ० . ०७० 

४०९ / ४ ० . ७२० 
३०० ० .८०० 

० .१९० 

४०९ / ५ ० . ७२० 
३०१ / १ ० .१५३ 

३९४ 

० . १६० ४०९ / ६ ० . ७२० 
३०१/ २ ० .१५३ ३९५ ०. ११० 

४०९ / ७ ० . ७२० 
३०१ / ३ ०.१५३ 

० . १६० 

४१० १. ८५० 
३०२ ०. १९० 

०. १४० 

४११ ० . ७१० 
३०३ ० . ११० 

० .२७० 

० .१५० 
३७२ ० . ११० ४०० ० .०९० 

० . ४८० 


० .२४० 


३८३ 
३८४ 


३८६ 


० .०४० 


२९६ 


० .२३० 


३९३ 


३९६ 


३९८ 


< 


Mm 


< 


४ . १६४ 


२ .१३० 


० . १६० 


१४. ९३० 


४१४ 
४१५ 
४१६ 


० . ०९ 
० . ३७० 
० . ०५० 


३४० 
३४१ 


०. १८० 
० . ४३० 


३७६ 
३७७ 


० . २०० 
० . १२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३- २९ , २०१४ / माघ ३- ९, शके १९३५ 


(१) 


( २) 
हे . आर 


(३) 
हे . आर 


(१ ) 


( ३) 
हे . आर 


(१ ) 


( ३) 
हे . आर 


३७८ 


(२) 
हे . आर 
० .१४० 
० . १३० 
० . ११४ 


४१७ / १ 
४१७/ २ 
४१७ / ३ 
४१८ 
४१९ 


३७९ 


३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४६ 
३४७ 


८ . १९० 


३८० 
३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 


३४९ 


४२० 
४२१ 
४२१ 


३५० / १ 
३५० / २ 


३५१ 


३८६ 


४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२९ 


३५२ 
३५३ 
३५४ 


१.०७० 
० .१८० 
०. ४१० 
० . ३६० 
० . ४७० 
० .०५० 
० .०३० 
० .०३० 
० .०८० 
० . ३६० 
०. ०१० 
० .२२० 
० . ०४० 
० .०८० 
१ . ००० 
० .०४० 
०.०३० 
० . ७०० 
० . ०१० 
०. १६० 
० . १२० 
० .०२० 
० . ११० 
१.०८० 
० .०४० 
० . ५३० 
० . २४० 


३५५ 
३५६ 


(२) 
हे . आर 
० . २५० 
० .१२० 
० .२२० 
० . ०१० 
१.०५० 
० . ६३० 
०.०३० 
० . ३२० 
० .२०० 
० . ४८० 
० . ०४० 
० . १६० 
० .१७० 
०. १२० 
० .०४० 
० .२७० 
० .०४० 
० . ४४० 
० .०६० 
० . ०८० 
० .०५० 
० .०७० 
० .०५० 
० .०७० 
० .०५० 
० . १०० 
० . ०६० 
० .०७० 


اللہلہلہلہللہ 


३८७ 
३८८ 
३८९ 
३९० 
३९२ 
३९३ 
३९४ 


३५७ 
३५८ 


४३८ 


० .१३४ 
०. १२० 
० . ०८३ 
० .०७० 
० .०११ 
० .०८१ 
० .०९० 
० . १६० 
०. ११० 
० . १२४ 
० . ०३० 
० . २९० 
० . ०६० 
० . ३०० 
० . ३७० 
०. १६८ 
०.१३० 
० .१३४ 
० .३८० 
० .२३० 
० . १९० 
० . २१४ 
०. ३३० 
० . ११० 


३९५ 


३६० 
३६१ 


३९६ / १ 
३९६ / २ 


३६२ 


३९७ 


३६३ 
३६४ 


my 


४३९ 
४४ / २ 
४४० / १ 
४४० / २ 

४४१ 
४४२ / १ 
४४२/ २ 
४४३/ १ 
४४४ 
४४५ 
४४६ 


mm 


३९८ 
४०० 
४०१ 


Mr 


m 


४०२ 


३६५ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६९ 
३७० 
३७१ 


४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 


३७२ 
३७३ 


मौजे मालदोली 

३०६ १ .१४० 
३०७ ०. २२० 
३३९ ० . ३८० 
३३९ ० . ३८० 


३७४ 
३७५ 


० .१५० 
०. १४० 
० .०५० 
० .०७० 
० . ४१९ 


४०९ 
४११ 
४१२ 
४१३ 
४२३ 


० . ०९१ 
० .०५० 
० . २८० 
१. ७१० 
० . २४० 


३३७ 


१०. १०० 


६. ६८९ 


६ .९९४ 


८ . १९० 


४३८ 


४३४ 
४३५ 


४४४ 
४४५ 


४३९ 


१. १८० 
० .०७० 
০ .০০ 
१. १०० 


४३६ 


० . ४२० 
० . १०० 
० . ०६० 
० .०८० 


___ ० . ८१० 

० . ३६० 
० .०४० 
० . ०३९ 


४४८ 


४४० 
४४१ 


४३७ 


२. ४२० ० .६६० 

१. २४९ 
एकूण पुनःप्रापित क्षेत्र . . ५७. ८६६ हेक्टर 
( ५ ) योजनेमुळे पुर्नप्रापित होणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा : 
सदरचा नकाशा संबंधित लाभधारक शेतकऱ्याच्या अवलोकनासाठी तहसीलदार , चिपळूण यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे. 
( ६ ) लाभधारक शेतकऱ्यांची यादी : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३ - २९, २०१४ / माघ ३ - ९, शके १९३५ 


खातेदाराचेनाव 


क्षेत्र 


गट नंबर 

( १ ) 


क्षेत्र 
( २ ) 


गट नंबर 

( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


मौजे करंबवणे 


२८४ 


२८७ 
२८९ 
२९२ 


२९३ 


३८६ 
३८८ 
३९२/ १ 
३९२/ २ 
३९२ / ३ 
३९३ 
३९४ 
३९५ 
३९६ 
३९८ 


२९४ 


२९५ 


० . ११० 


२९६ 
२९७ 
२९८ 


२९९ 


३९९ 


३०० 
३०१ / १ 
३०१ / २ 
३०१/ ३ 
३०२ 
३०३ 
३७२ 
३८० 


० . २०० 
० . २०० 
० . २४० 
० . १३० 
० .११४ 
० .०९० 
० . ०८० 
० . ३४० 
० . ४७० 
० . ५०० 
० .१३० 
० . ८०० 
० . १५३ 
० . १५३ 
०.१५३ 
० . १९० 
० .११० 
० .११० 
० . ०६० 
० . २१० 
० .०१० 
० .०१० 
० .०२० 
० .१३० 
०. ०१० 


दत्ताराम बारक्या शिंदे व ३ 
रोंग्या नाना बांद्रे 
रत्नू बाबाजी पवार व ५ 
बाब्या भाग्या इटले व ३ 
शांताराम धोंडू सावर्डेकर व २ 
बबन धोंडू गायकर व २ 
बाबू आण्णा किजबिले 
बाबू आण्णाकिजबिले 
पांडूरंग काळ्या पवार व ७ 
प्रभाकर पांडूरंग थत्ते व १३ 
विनयकुमार श्रीधर केतकर व ८ 
विनयकुमार श्रीधर केतकर व ८ 
धाकटू बाळू सन्नाक 
विजयकुमार श्रीधर केतकर व ५ 
अशोक पांडूरंग थत्ते व ७ 
शांताराम धोंडू सावर्डेकर व २ 
पांडूरंग काळ्या पवार व ७ 
वसंत गुण्या पवार 
विश्वास भिकू पवार व ९ 
__ काशिराम गुणाजी जाधव व ८ 

काशिनाथ गुणाजी जाधव व ८ 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
वसंत गुण्या पवार 
राजाराम शंकर दाभोळकर व २ 
काशिराम गुणाजी जाधव व ८ 


४०० 
४०१ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४०७ 
४०८ 
४०९ / १ 
४०९ / २ 
४०९ / ३ 
४०९ / ४ 
४०९ / ५ 


३८२ 


३८२/ १ 
३८२/ २ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 


खातेदाराचेनाव 
( २ ) 
हे . आर 
मौजे करंबवणे 
० .०४० 

नलिनी श्रीकृष्ण ब्रम्हे व ७ 
० . ४१० मिलींद बाबू पवार व ५ 
० . २३० प्रभाकर पांडूरंग थत्ते 
० . २१० प्रभाकर पांडूरंग थत्ते 
०.०७० शिवा पंड्या पवार व ७ 
० . १९० शिवा पंड्या पवार व १ 
० . १६० सरकारी क्षेत्र 

मिलींद बाबू पवार व ५ 
० .१६० तुकाराम लक्ष्मण पवार व १० 
० .१४० सुभद्रा संभाजी पवार व ३ 
० .२७० बायाबाई महादेव जानवलकर व ८ 
० .०९० 

रमेश धोंडू दाभोळकर व ५ 
० . ०८० मिलीद बाबू पवार व ५ 
० . २५० प्रभाकर माधव केतकर 
० .१४० 

विश्वास भिकू पवार व ९ 
० . १२० प्रभाकर विनायक केतकर व ७ 
० . १०० संतोष रामा बांद्रे व ३ 
० . ०१० प्रभाकर विनायक केतकर व ७ 
० .०७० वसंत विष्णू केतकर व ८ 
० . १०० प्रभाकर माधव केतकर 
६ .५४० प्रभाकर माधव केतकर 
० . ७३० यशवंत बाबू मोहिते 
० . ७२० गणपत बाबू पवार 
० . ७२० पांडूरंग लाड्या पवार 

० . ७२० काशिराम शिवा पवार व ८ 
मौजे मालदोली 

१. १४० आनंदी सखाराम माळी 
०. २२० यमू भिकू माळी व ४ 
० . ३८० द्वारकी गोपाळ कदम 
० .१८० तुकाराम बाबू माळी 
०. ४३० रघुनाथ दौलत भागणे व ३ 
० . २५० शंकर गोपाळ कदम व ५ 
० . १२० बबन भिकू माळी व ८ 
०. २२० भरत धाकटू माळी व ६ 
० . ०१० द्वारकी गोपाळ कदम 
१ .०५० हरी गणू शिगवण व ९ 
० . ६३० दिलीप गोविंद शिगवण व १३ 
० .०३० ताहिर जमालखान सरगुरो 
० . ३२० ताहिर जमालखान सरगुरो 
० . २०० दिलीप गोविंद शिगवण व १३ 
० . ४८० महादेव धोंडू माळी व १ 
० .०४० ताहिर जमालखान सरगुरो 
० . १६० तानु गणू शिगवण व १६ 
० . १७० शंकर गोपाळ कदम व ५ 
० . १२० भिकाजी लक्ष्मण भिडे व ४ 
० .०४० रंजना शंकर भातगांवकर व ६ 
० . २७० प्रमिला धोंडू शिवगण व ९ 
० .०४० ताहिर जमालखान सरगुरी 
० . ४४० तुकाराम बाळू माळी 
० . ०६० आनंदी सखाराम माळी 


३०६ 
३०७ 


४०९ / ६ 
४०९ / ७ 
४१० 
४११ 


३३९ 


४१२ 


४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ / १ 
४१७ / २ 
४१७ / ३ 


मौजे करंबवणे 

० . ७२० भाऊ लक्ष्मण पवार 
० . ७२० गोविंद यशवंत पवार 
१ .८५० कमलाबाई राजाराम केतकर व १४ 
० . ७१० विनायक रघुनाथ केतकर व ५ 
०. १५० वामन जगन केतकर व १३ 
० . ४८० प्रभाकर विनायक केतकर व ७ 
० . ०९० शांताराम धोंडू सावर्डेकर व २ 
० . ३७० मिलींद बाबू पवार व ५ 
० . ०५० बायाबाई महादेव जानवलकर व ८ 
१ .०७० प्रभाकर माधव केतकर 
० . १८० बायाबाई महादेव जानवलकर व ८ 
० . ४१० सुभाष भागुराम पवार व ६ 
० . ३६० सुरेखा सखाराम बांद्रे व ४ 
० . ४७० रोंग्या नाना बांद्रे 
० .०५० सुजाता उदयचंद्र केतकर व २ 
० .०३० रोंग्या नाना बांद्रे 
०.०३० रोंग्या नाना बांद्रे 
० . ०८० मिलींद बाबू पवार व ५ 
० . ३६० मिलीद बाबू पवार व ५ 
० .०१० सुजाता उदयचंद्र केतकर व २ 
०. २२० मिलीद बाबू पवार व ५ 
० .०४० सिताराम केसू पवार व ३ 
० . ०८० धोंडू हिरू कवडे व ३ 
१. ००० मिलींद बाबू पवार व ५ 


३४० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४६ 
३४७ 
३४९ 
३५० / १ 
३५० / २ 


४१८ 
४१९ 


३५१ 
३५२ 


४२० 
४२१ 
४२१ 
४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२९ 


३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 


३५८ 


३६० 
३६१ 
३६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९ , २०१४ / माघ ३ - ९, शके १९३५ 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३६३ 
३६४ 
३६५ 


३६६ 


३६७ 


हे . आर 
० .०४० 
० .०३० 
० . ०१० 
०. १६० 
० . १२० 
०.०२० 
० . ११० 
१.०८० 
० . ७०० 
० .०४० 
० . ५३० 
० . २४० 


४३८ 
४३९ 
४४० / १ 
४४० / २ 

४४१ 
४४२/ १ 
४४२/ २ 
४४३ / १ 
४४३ / २ 
४४४ 
४४५ 

४४६ 
मौजे मालदोली 


हे . आर 
० . ०८० 
० .०५० 
० .०७० 
० .०५० 
० .०७० 
० .०५० 
० . १०० 
० . ०६० 
० .०७० 


३६८ 


धोंडू हिरू कवडे 
रामा गोविंद कवडे 
शिवा पंड्या पवार व ८ 
शिवा पंड्या पवार व ८ 
सिताराम केसू पवार 
सुभद्रा संभाजी पवार व ३ 
सुभद्रा संभाजी पवार व ३ 
विजयकुमार श्रीधर केतकर व ५ । 
ग्रामविकास शिक्षण संस्था करंबवणे 
ग्रामविकास शिक्षण संस्था करंबवणे 
शिवा पंड्या पवार व ८ 
सिताराम बारकू सन्नाक व १ 


दिलीप गोविंद शिगवण व १३ 
महादेव धोंडू माळी व १ 
बारकू लक्ष्मण खाडे 
सखाराम रोंग्या बांद्रे व ८ 
लक्ष्मण धोंडू माळी 
सखाराम रोग्या ब्रांद्रे व ८ 
पार्वती सदाशिव पाडेकर व ६ 
गोविंद बाबा माळी 
सोनू लक्ष्मण माळी 
बाबू शिवा माळी 
धोंडू बाबू माळी 
रघूनाथ सखाराम माळी व ७ 


३६९ 
३७० 
३७१ 


३७२ 


० .१५० 


३७३ 
३७४ 


० .१४० 
०.०५० 


४०१ 


३७५ 
३७६ 
३७७ 


४०२ 


४०३ 
४०४ 


३७८ 


३७९ 


४०५ 


३८० 


३८१ 


३८२ 


३८३ 


३८४ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८८ 
३८९ 
३९० 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
३९५ 
३९६ / १ 
३९६ / २ 
३९७ 
३९८ 
४०० 


० .०७० 
० . २०० 
० . १२० 
० . १४० 
० .१३० 
० . ११४ 
८ . १९० 
० .१३४ 
० .१२० 
० .०८३ 
० .०७० 
० .०११ 
० .०८१ 
० .०९० 
०.१६० 
० . ११० 
० . १२४ 
० . ०३० 
० . २९० 
० .०६० 
० . ३०० 
० .३७० 
० . १६८ 
०. १३० 
० .१३४ 


महादेव भागोजी माळी व ४ 
बाब्या धोंडू माळी 
धाकटू नागो माळी 
दत्ताराम लक्ष्मण माळी व २ 
कृष्णा बाबू माळी 
उत्तरा विजय देशपांडे 
सरकारी क्षेत्र 
मनोहर रामचंद्र करंदीकर 
ताहिर जमालखान सरगुरो 
शांताराम दौलत माळी व ३ 
पांडूरंग धोंडू भागणे 
सिताबाई शिवराम करंदीकर 
दिलीप सोनू माळी व ६ 
बारक्या धोंडू माळी व ३ 
तानू गणू शिगवण व ९ 
रघुनाथ दौलत शिगवण व ९ 
दगडू बाब्या माळी व ३ 
गजानन शंकर लाड 
बाळकृष्ण सखाराम खेडेकर व २ 
गजानन शंकर लाड व ५ 
सुशिला नारायण देवरुखकर व ९ 
सुशिला नारायण देवरुखकर व ९ 
महादेव बाबू माळी व २ 
राघो सखाराम माळी 
पार्वती सदाशिव पाडेकर व ६ 


४०६ 
४०९ 
४११ 
४१२ 
४१३ 
४२३ 
४३४ 
४३५ 
४३६ 
४३७ 
४३८ 
४३९ 
४४० 
४४१ 
४४४ 
४४५ 
४४८ 
४६० 


० . ३८० 
० . २३० 
० .१९० 
० . २१४ 
० . ३३० 
० . ११० 
० . ०९१ 
० .०५० 
० . २८० 
१ . ७१० 
०. २४० 
१. १८० 
० .०७० 
० . ०७० 
१. १०० 
० . ४२० 
० . १०० 
० .०६० 
० .०८० 
० . ८१० 
० . ३६० 
० .०४० 
० .०३९ 
० . ४११ 


धाकटू नागू माळी 
बाब्या धोंडू माळी 
तुकाराम बाळू माळी 
तानू बाळू शिगवण व २ 
तानू बाळू शिगवण व ९ 
बाबू शिवा माळी 
दिलिप गोविंद शिगवण व १३ 
दिलिप गोविंद शिगवण व १३ 
हेमंत मंगेश देवरुखकर व ९ 
दगडू बाब्या माळी 

अनंत तुकाराम पवार व ३ 
किसन बाबू मोरे 

अंकुश पुरुषोत्तम देवरुखकर व १३ 
पार्वती सदाशिव पाडेकर व ६ 
धोंडू गोविंद बांद्रे व ३ 
किसन बाबू मोरे 
__ अंकूश पुरुषोत्तम देवरुखकर व १३ 

अंकूश पुरुषोत्तम देवरुखकर व १३ 
रमेश धोडू दभोळकर व ५ 
नरसिंह बाळू सन्नाक व १० 
वासुदेव बाबू कळवणकर व ५ 
रघुनाथ पांडुरंग डांगेल 
प्रदिप विठ्ठल शिगवण 
दिलिप गोविंद शिगवण व १३ 


( ७ ) करण्यांत येणाऱ्या खार बंधाऱ्याचे काम व देखरेख : 
( ८ ) योजनेची अंदाजित किमंत रुपये : ९५, ४७,८९० ( अक्षरी रुपये पंच्यानऊ लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे नव्वद मात्र ) 
( ९) प्रति हेक्टरी किंमत रुपये : १, ६५ ,००० ( अक्षरी रुपये एक लाख पासष्ट हजार मात्र ) 
(१०) प्रमाणित करण्यात येते की , या योजनेच्या संरक्षित क्षेत्रामध्ये सद्यःस्थितीत कोणतेही कांदळवन नाही . 


ज्ञा . ना . पद्माळे , 

कार्यकारी अभियंता, 
दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग, 

कुवांरबाव , रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३ - २९ , २०१४ / माघ ३ - ९, शके १९३५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका 

यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-१/ १५५२/ सन २०१४ . - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ केशवसुत संकुल स्फुर्ती ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं. ९२ , हिस्सा नं. १ ( पैकी), प्लॉट नं . ५,सर्व्हे नं. ९२, हिस्सा नं. ४ , 
प्लॉट नं . १० व ११, न्यु डी . पी . रोड, कात्रप , बदलापूर (पू.), 
ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी/ 
( टीसी) / २५९१९ / २०१३ - २०१४ / सन २०१४ , दिनांक १ जानेवारी २०१४ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका 

यांजकडून 
___ क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी -३/ ६१६/ २०११ - २०१२ / सन २०११. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात, “ सागांव परिसर विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ” मु. सागांव, पो . पिंपळोली, ता . अंबरनाथ , 
जि . ठाणे . संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / आरएसआर / ( व्ही . 
के. एस.)/ १७०७ / २०११ - २०१२ / सन २०११ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०११ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०(१९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ सेवा साधन संपत्ती संस्था “ असे आहे . 


एल . एस . लष्कर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , 


अंबरनाथ , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०११ . 


राजेश लव्हेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका , 


अंबरनाथ , 
दिनांक १ जानेवारी २०१४. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका 

यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२/ १५५२/ २०१३. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करतात , “ महड ” को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ८३, 
हिस्सा नं . १३/ ब/ २, प्लॉट नं . २, व्हिलेज शिरगांव , बदलापूर ( पू.), 
ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी / 
( टीसी )/ २५९२० / २०१३- २०१४ / सन २०१४ , दिनांक १ जानेवारी २०१४ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) । 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण । 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका 

यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी -४ / २७०३ / २०१२ - २०१३ / सन २०१३. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात , “ जय गणेश सदन " को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., गट नं . ४ ( पै.), प्लॉट नं . ७ व ८ , मौजे मांजी , 
बदलापूर (पश्चिम .), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
एएमबी/ एचएसजी /(टीसी) / २४९०७ / २०१२- २०१३ / सन २०१३, दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


आहे . 


व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १ जानेवारी २०१४ . 


एल . एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , 


अंबरनाथ , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३. 


एल . एस . लष्कर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


